राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - कॅफेटेरिया 
अंतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षा 
करीता रु. ६८,३०,६०,५१७/- निधीचे प्रकल्प 
निहाय वितरण करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मे, २०२३ 
संदर्भ : 

१. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१ (१३)/२॥/॥७/7०७०/२०२०, दि.२३ मार्च,२०२१ 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि २०२२/प्र.क्र.६९/१४-अे, दि. २९ मार्च,२०२२. 
३. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रीय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 

पत्र क्र.४-१/२०२२ आरकेव्हीवाय, दि. ०६ एप्रिल, २०२२ 
४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. जा.क्र.कूआ /कृप्रवनि /राकृवियो /टि-३/११/१५८३५/२०२३, 

दि.११/०५/२०२३. 


प्रस्तावना : 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० या प्रमाणात 
अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. सदर योजनेच्या निधी व्यवस्थापनाकरिता सन २०२१-२२ पासून सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वित झाली आहे. सदर प्रणालीवर राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेकरिता आयुक्‍त 
(कृषि) स्तरावर Singal Nodal Account (SNA) व अंमलबजावणी यंत्रणांकरिता Zero Balance Account 
कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. 

केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता मंजूर नियतव्ययाचा 
केंद्र हिछ्याचा पहिला हप्ता प्राप्त होणेकरिता राज्याच्या SNA खात्यामध्ये मंजूर नियतव्ययाच्या केंद्र हिछयाच्या 
२५% पेक्षा कमी निधी शिल्लक असणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने दिलेल्या उपरोक्‍त सूचनांच्या अनुषंगाने कृषि 
आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार SNA खात्यामध्ये जमा निधी पैकी रु. ६८,३०,६०,५१७/- 
निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याअनुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या SNA खात्यावर वितरणासाठी उपलब्ध 
निधी विचारात घेता रु. ६८,३०,६०,५१७/- (रुपये अडुसष्ट कोटी तीस लाख साठ हजार पाचशे सतरा) 
निधीचे वितरण या शासन निर्णयान्वये करण्यात येत आहे. सदर वितरणाचा प्रकल्प निहाय /प्रवर्ग निहाय 
तपज्लील सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये नमूद केला आहे. 

२. आयुक्‍त (कृषि) यांनी उपरोक्त परि. क्र. १ अन्वये वितरीत निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणांस उपलब्ध 
करुन द्यावा. 

३. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा 
विनियोग करताना संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या निधी वितरणाच्या (निधी मर्यादा) अनुषंगाने आयुक्‍त (कृषि) यांनी 
प्रकल्पांच्या प्रगतीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन प्रकल्पांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रकल्पांच्या निधी मर्यादेत 
त्यांच्या स्तरावर फेरबदल करावेत . 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-अ, दिनांक : १५ मे, २०२३ 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१५१३१२०३४००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUHAS MADHUSUDAN SAKPAL 
I: «न, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 


DN: c=IN, 

S U H A S M A D H U S U DA N ‘AND ADF DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=01592dd98F36fbc92482651736 123 1b8166fce7745d35b95fa 
79159b8'b74478, 

५ A K P A L pseudonym=F88A200F2536B03E3B8427028367436ACCSFO69D, 
serialNumber=82434617B 1F4C6035B3CC29788B8D394A52FB3EDAB 

सहपत्र डू परिशिष्ट अ FC26B4E8SEBC2AF7C45FF9, cn=SUHAS MADHUSUDAN SAKPAL 
ढा - Date: 2023.05.15 15:45:29 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई, 

३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. अ.मु.स.(पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

६. प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. सचिव (जलसंधारण), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

८. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

९. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे, 
१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ, कृषि आयुक्तालय, पुणे, 
११. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१२. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

१३. प्रधान महालेखापाल - १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 

१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी, 

१५. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१६. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


परिशिष्ट - अ 


शासन निर्णय क्र. : राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-अञ, दिनांक : १५ मे, २०२३ चे सहपत्र 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 


राकृवियो मार्च २०२३ अखेर | सन २०२३-२४ या शासन निर्णयान्वये निधी वितरण वितरणानंतर 
अ.क्र. प्रकल्प/यंत्रणेचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | पर्यंत वितरीत | करीता शिल्लक शिल्लक प्रकल्प 
प्रकल्प किंमत निधी प्रकल्प मूल्य सर्वसाधारण | अ.जाती । अ.जमाती एकूण मूल्य 
| 9 | Q 3 [| 8 y & [| 8 | ¢ 8 | 9% [ 4 | 
रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अनुसूचित जाती व 
| अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या होतकऱ्यांना नवीन सिंचन विहीर २०१९-२० १४५.०००० ११८.४३२ २६.५६७९ ०.०००० ६.३३०० | 4.4900 | ११.८४०० १४.७२७९ 
बांधण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. 
२ eh जनजागृती कार्यक्रम २०२१-२२ ०.८७०० ०.७१० ०.१६०४ ०.०००० ०.१६०४ 
३ |भात शोती व गुणवत्ता सुधार प्रकल्प २०२२-२३ ३.५७०० २.७८३ ०.७८७१ ०.०००० ०.७८७१ 
४ ।पौष्टीक तृणधान्य अभियान २०२२-२३ ४९.२७०० ०.०६६ ४९.२०४५ ८.८४५० १.९७६३ | १.०२०० | ११.८४१३ ३७.३६३२ 
| i | संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) एकूण १९८.७१०० १२१.९९०२ ७६.७१९८ ८.८४५० ८.३०६३ ६.५३०० | २३.६८१३ ५३.०३८६ 
ऊसावरील कीड-रोगाविरुध्द जैवकीटकांचे विपुल उत्पादन 
करण्याकरिता जैव-नियंत्रण प्रयोगशाळेची उभारणी करणे आणि 
५ ।महाराष्ट्रात ऊस व साखरेची उत्पादकता वाढविण्याकरिता २०१७-१८ १.२९०० ०.८०२ ०.४८८१ ०.०००० ०.४८८१ 
तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे (भारतीय ऊस संशोधन संस्था, 
लखनऊ) 
६ [ptt यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०२१-२२ १४२.५४४१ १३८.३५६ ४.१८८६ ०.०००० १.५३२१ १.१२४१ २.६५६२ १.५३२४ 
[७ | कृषि यांत्रिकीकरण प्रकल्प २०२२-२३ १५०.०००० ९२.१६४ ५७.८३६३ २०.८३९६ ०.०००० ०.०००० २०.८३९६ ३६.९९६७ 
महाराष्ट्र राज्यातील राज्य खत चाचणी प्रयोगशाळांचे 
८ २०२२-२३ २.०००० १.२४४ ०.७५६१ ०.३००० ०.४५६१ ०.७५६१ ०.०००० 
बळकटीकरण आणि NABL मान्यता राखणे. 
महाराष्ट्रातील डाळिंब उत्पादक प्रदेशांसाठी प्लांट हेल्थ 
g डाळिंब 2022-23 3.9900 0,000 3.9900 0.0000 3.9900 
क्लिनिकची स्थापना, NRC डाळिंब, सोलापूर. 
शाश्वत कीड व्यवस्थापनासाठी जैवनियंत्रण एजंट्सचा वापर 
- ० प्रदर्शित आणि लोकप्रिय करण्यासाठी बायोकंट्रोल उत्पादन २०२२-२३ ३.४७०० ०.००० ३.४७०० ०.०००० ३.४७०० 
प्रयोगशाळेची स्थापना , NRC डाळींब 
Li संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) एकूण ३०२.४१४१ २३२.५६५० ६९.८४९१ २१.१३९६ १.९८८२ १.१२४१ | २४.२५१९ ४५.५९७२ 
| १ उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित शासकीय रोपवाटिकेचा विकास २०१८-१९ १५.६३१० १५.६३१ ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
संरक्षित होती घटका अंतर्गत डाळिंब पिकासाठी अँटीहेल नेट 
१२ २०२२-२३ ५.४१०० ०.००० ५.४१०० ०.०००० ५.४१०० 
कव्हर प्रकल्पास आर्थिक सहाय्य 
संरक्षित शोती घटका अंतर्गत द्राक्ष पिकासाठी प्लास्टिक कव्हर 
१३ २०२२-२३ ६.१४०० ०.००० ६.१४०० ०.०००० ६.१४०० 
प्रकल्पास आर्थिक सहाय्य 
| i | संचालक (फलोत्पादन) एकूण २७.१८१० १५.६३१० ११.५५०० ०.०००० ०.०००० ०.०००० ०.०००० ११.५५०० 
कृषि विज्ञान केंद्र, घातखेड (जि. अमरावती) येथील प्रशिक्षण 
१४ | २०१८-१९ ०.१५४८ ०.१५५ 0,0000 0.0000 0,0000 
गृहाचे बांधकाम 
वनामती व रामेती येथे अधिकारी क्षेत्रिय कर्मचारी तसेच आत्मा 
१द 2 बांधणी २०२२-२३ ११.३२६४ ४.७८० ६.५४६४ ३.६०२८ ३.६०२८ २.९४३६ 
समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणाचा व क्षमता बांधणी कार्यक्रम 
iv | eater (आत्मा) एकूण ११.४८१२ ४.९३४८ ६.५४६४ ३.६०२८ ०.०००० | 0,0000 ३.६०२८ २.९४३६ 
६ ।हळद यांत्रिकीकरण व काढणीपश्चात व्यवस्थापन २०१७-१८ ७.०१३० ७.०१३ ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
निर्यात व प्रक्रिया विषयक पायाभूत सुविधांसह मल्टीचेंबर 
शि मल्टीकमोडीटी कोल्ड स्टोरेज प्रकल्प वाशी नवी मुंबई येथे २०१९-२० १३.९९०० ६.६२३ ७.३६७४ ०.०००० ७.३६७४ 
उभारणे 
४ संचालक (कृषि प्रक्रीया व नियोजन) एकूण २१.००३० १३.६३५६ ७.३६७४ ०.०००० ०.०००० | 0,0000 | 0,0000 ७.३६७४ 
ह कांदाचाळ प्रकल्प २०१८-१९ १५०.०००० १५०.००० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
९ संरक्षित होती प्रकल्प २०१८-१९ १२४.९१०० १२४.९१० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
कांदाचाळ उभारणीद्वारे मुल्यसाखळी व्यवस्था विकसीत करणे 
२० २०१८-१९ 44.0000 6.308 २.६९६५ ०.०००० २.६९६५ 
(नाफेड-महाएफपीसी) 
<9 फळे भाजीपाल्यासाठी मुल्यसाखळी विकास प्रकल्प (मे. सह्याद्री र व ता or ner iu 
उोतंकरी कंपनी ज़ि 04d- .8300 2 0.9034 0.9034 0.9034 0.0000 
शेतकरी उत्पादक , जि. नाशिक) (पीपीपी-आयएडी) 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्र. : राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-ञ, दिनांक : १५ मे, २०२३ चे सहपत्र 


(रक्‍कम रु. कोटीत) 
राकृवियो मार्च २०२३ अखेर | सन २०२३-२४ या शासन निर्णयान्वये निधी वितरण वितरणानंतर 
अ.क्र. प्रकल्प/यंत्रणेचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | पर्यंत वितरीत | करीता शिल्लक शिल्लक प्रकल्प 
प्रकल्प किंमत निधी प्रकल्प मूल्य सर्वसाधारण | अ.जाती । अ.जमाती एकूण मूल्य 
| 9 | Q 3 [| 8 शि र [| 28 | ८ 8 ee ee | 
२२ संरक्षित शेती प्रकल्प २०१९-२० ११.०००० १०.६३५ ०.३६५३ ०.०००० ०.३६५३ 
फळे आणि भाजीपाला प्रतवारीग्रेडींग,सॅटींग व असेप्टीक प्रक्रीया 
२३ २०१९-२० ३.२५०० २.५७० ०.६८०० ०.३९१३ ०.२८७३ ०.६७८६ ०.००१४ 
प्रकल्प 
२४ पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना | २०२०-२१ ८.३२०० ८.३२० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
२५ |कांदाचाळ प्रकल्प २०२१-२२ १२५.०००० १०३.२४८ २१.७५१५ ५.३२५२ ०.८०५१ ०.६०९८ ६.७४०१ १५.०११४ 
२६ |वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प २०२१-२२ १००.०००० ४४.२५३ YY 6808 2.6340 0,000 २.६४४० 43.9038 
२७ [aera शेती प्रकल्प २०२१-२२ ५०.०००० २.३१९ ४७.६८१४ ४.०००१ ४.०००१ ४३.६८१३ 
२८ ।पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर रोपवाटीका योजना | २०२१-२२ २३.२३०० ०.०४१ २३.१८८८ ०.३९६९ ०.०२७८ ०.४२४६ २२.७६४२ 
२९ कांदाचाळ प्रकल्प २०२२-२३ ५१.०००० 0,000 44,0000 0,0000 44,0000 
30 |वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प २०२२-२३ ५१.०००० ०.००० ५१.०००० ०.०००० ५१.०००० 
_ (संचालक (महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती 
vi मंडळ) एकूण ७१०.१४०० ४५५.९२५६ २५४.२१४४ १२.३५७१ | १.३०८९ | ०.९२४९ | १४.५९०९ | २३९.६२३५ 
शेतकरी समुदायाला कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण 
39 — वसतिगृह बांधणें चितेंगावफाडा २०२२-२३ ५.३४०० 0,000 4.3800 0.0000 4.3800 
देण्यासाठी होतकरी वसतिगृह ,चि , नाशिक 
vii ।[संचालक (मृद व जलसंधारण विभाग) एकूण ५.३४०० ०.०००० ५.३४०० ०.०००० ०.०००० ०.०००० ०.०००० ५.३४०० 
जैविक खते, जैविक किटकनाशक, सूक्ष्म मूलद्रव्य, पाण्यात 
३२ i 2029-22 २.८९०० ०.००० २.८९०० ०.०००० २.८९०० 
विरघळणारी खते आणि ७२७) उत्पादन संच उभारणे. 
व्यवस्थापकीय संचालक (महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास 
viii : एकूण २.८९०० ०.०००० २.८९०० ०.०००० ०.०००० ०.०००० ०.०००० २.८९०० 
महामंडळ) 
| a | कृषि विभाग एकूण १२७९.१५९३ ८४४.६८२२ ४३४.४७७१ ४५.९४४५ | ११.६०३३ | ८.५७९० | ६६.१२६८ | ३६८.३५०२ 
३३ (सिंचन पाणी गरज सल्ला सेवा २०१४-१५ ५.०००० ४.९९९ ०.००१२ ०.०००० ०.०००० 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठ, राहुरी येथील प्रक्षेत्रावर पूर्ण 
३४ क्षमतेने शाश्वत बीजोत्पादन कार्यक्रम राबविण्यासाठी उपसा २०१७-१८ १५.२२०० १५.२१८ ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
सिंचन योजना राबविण्याचा प्रकल्प 
हवामान स्मार्ट शेतीसाठी सौर उर्जेवर चालणारी केंद्रीय पिव्होट 
34 सिंचन २०२२-२३ २.५६०० ०.००० २.५६०० ०.०५९९ ०.०५९९ २.५००१ 
सिंचन प्रणाली. 
शाश्वत कृषी विकासासाठी मॉडेल जीनोम क्लबची स्थापना, 
3g 2022-23 0.8800 0,000 0.8800 0.0000 0.8800 
म.फु.कृ.वि. राहुरी 
३७ महाबळेश्वर येथे स्ट्रॉबेरी संशोधन केंद्राची स्थापना २०२२-२३ ३.४३६३ ०.००० ३.४३६३ ०.०००० ३.४३६३ 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत विभागीय कृषि संशोधन केंद्र, 
3¢ 3 2022-23 ०.६००० ०.००० ०.६००० ०.४००० ०.२००० ०.०००० ०.६००० ०.०००० 
सोलापूर येथे मृदा सुक्ष्मजीवशास्त्र प्रयोगशाळेचे बळकटीकरण 
महात्मा फुले कृषि विदयापीठ, राहुरी एकूण २७.२५६३ २०.२१७३ ७.०३७५ ०.४००० ०.२५९९ | ०.०००० | ०.६५९९ ६.३७६४ 
नागपूर विभागाकरिता जैविक कीड ट्रायकोग्रामाचे प्रसार, 
३९ व्यवस्थापन तथा जैविक कीड निर्मिती प्रशिक्षण केंद्राची कृषि २०१९-२० ०.२००० ०.२०० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
महाविद्यालय, नागपूर येथे स्थापना करणे 
डॉ.पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ विकसित एकात्मिक पीक 
go . २०१५-१६ ९.०१०० ७.८१९ १.१९०८ ०.०००० १.१९०८ 
व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा प्रसार 
मोहरीच्या अधिक उत्पन्न देणा-या जातीसह कमी खर्चाच्या 
४१ उत्पादन तंत्रज्ञानाचा नागपूर विभागातील चार जिल्ह्यांमध्ये २०२१-२२ ०.३३०० ०.२६५ ०.०६५१ ०.०००० ०.०६५१ 
अवलंब करणे 
डॉ.पंजाबराव carpe कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे 
82 |भूईमुग,करडई व सुर्यफूल पैदासकार व प्रमाणित बियाणे २०२१-२२ १.८१०० ०.०३४ १.७७६३ ०.०००० १.७७६३ 
उत्पादन केंद्राची स्थापना करणे 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 


शासन निर्णय क्र. : राकृवि ०५२३/प्र.क्र. ८९/१४-ञ, दिनांक : १५ मे, २०२३ चे सहपत्र 


(रक्कम रु. कोटीत) 
राकृवियो मार्च २०२३ अखेर | सन २०२३-२४ या शासन निर्णयान्वये निधी वितरण वितरणानंतर 
अ.क्र. प्रकल्प/यंत्रणेचे नाव मंजूर वर्ष | अंतर्गत मंजूर | पर्यंत वितरीत | करीता शिल्लक शिल्लक प्रकल्प 
प्रकल्प किंमत निधी प्रकल्प मूल्य सर्वसाधारण | अ.जाती । अ.जमाती एकूण मूल्य 

[a=] 2 3 i ee oil 4 & [| 28 | ८ ट्‌ | 9% [ 4 | 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शाश्वत कृषि विकासासाठी 

४३ |Model Genome Club डॉ पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ २०२२-२३ ०.४४०० ०.००० ०.४४०० ०.०००० ०.४४०० 
अकोला येथे प्रकल्प 

| ii | डॉ पंजाबराव देशमूख कृषि विद्यापीठ अकोला एकूण ११.७९०० ८.३१७७ ३.४७२३ ०.०००० ०.०००० | 0,0000 | 0,0000 3.8023 
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत “मराठवाडा विभागात रेशीम 

४४ |किटक संकरवाण कोष उत्पादन आणि रेशीम शोती तंत्रज्ञान २०१७-१८ ०.३४०० ०.३४० ०.०००० ०.०००० 0,0000 
प्रसार” कार्योत्तर प्रशासकीय मान्यता 
उती संवर्धन प्रयोग शाळेचे बळकटीकरण, वसंतराव नाईक कृषि 

४५ २०२१-२२ १.०००० १.००० ०.०००२ ०.०००० ०.०००२ 
विद्यापीठ, परभणी 
शाश्वत कृषि विकासासाठी मॉडेल जिनोम क्लब, लातूर 

४६ A २०२२-२३ ०.४३९० ०.१२८ 0.3993 0,0000 0.9483 0.0000 0.9483 0.9420 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि षिद्यापीठ,परभणी 

| ii | वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी एकूण १.७७९० १.४६७५ 0.3994 09,0000 ०.१५९३ | 0,0000 0.9483 0.9422 
कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण जलस्रोत विकास 

sO २०१४-१५ २.६१०० २.६१० ०.०००० ०.०००० ०.०००० 
प्रकल्प 
पनवेल येथील खार जमीन संशोधन केंद्राच्या प्रयोगशाळेचे 

४८ |बळकटीकरण आणि मृद आरोग्य व मत्स्योत्पादनासाठी २०१७-१८ ४.१९०० १.७२० २.४७०२ ०.०००० ०.१३०० ०.०००० ०.१३०० २.३४०२ 
शेतकऱ्यांची क्षमता बांधणी प्रकल्प 
पिकांच्या निकोप वाढीसाठी आणि अधिक उत्पादनासाठी प्रगत 

Be]. जैवनियंत्रकाचे २०२१-२२ १.९००० १.६२० ०.२८०० ०.०००० ०.२८०० ०.०००० ०.२८०० ०.०००० 
तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध जैवनियंत्रकाचे उत्पादन करणे 
मंगा बांबूच्या मूल्यवर्धनाद्वारे कोकण प्रदेशात बांबू उद्योजकतेचा 

4o 2029-22 १.३६०० ०.६२८ ०.७३१७ ०.४००० ०.३००० ०.०००० ०.७००० ०.०३१७ 

विकास करणे 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत शाश्वत कृषि विकासासाठी 

५१ |Model Genome Club डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि २०२२-२३ ०.४४०० ०.०१४ ०.४२६१ ०.२५०० ०.०००० ०.०००० ०.२५०० ०.१७६१ 

विद्यापीठ, दापोली येथे प्रकल्प 
iv |डॉ बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ ,दापोली एकूण १०.५००० ६.५९२० ३.९०८० ०.६५०० | ०.७१०० | ०.०००० | १.३६०० २.५४८० 
२ कृषि विद्यापीठे एकूण ५१.३२५३ ३६.५९४५ १४.७२९२ १.०५०० १.१२९२ | ०.०००० | २.१७९२ १२.५४८८ 
एकूण १३३०.४८४६ ८८१.२७६७ ४४९.२०६३ ४६.९९४५ | १२.७३२५ | ८.५७९० | ६८.३०६१ | ३८०.८९९१ 


